अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-२/ 
उप अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह 
दिनांक 09.09.2094 व दिनांक 
०१.०१.२०१६ ची तात्पुरती ज्येष्ठता 
सूची प्रसिध्द करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-०११५/प्र.क्र.१४/२०१५/तुरुंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ११ एप्रिळ, २०१८. 


वाचा:- 


१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११ 
२) गृह विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक जेएलई-०४१७/४५०/प्र.क्र.१०२/तुरुंग-१, 
दि. ०८.०५.२०१७ 
३) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे जा.क्र. इएसटी/कार्यकारी/सजेसू/अजिकावर्ग-२/प्र.क्र.१०४/२०१७/कक्ष-२/२९९१ 
दि. २६.०३.२०१८ 


झासन परिपत्रक:- 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतीळ 


अधीकरी/कर्मचारी यांची ज्येष्ठता सूची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व ती प्रसिध्द करणे याबाबतचे धोरण 
निश्चित करण्यात आले आहे. 

२. कारागृह विभागातील अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२/ उप अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या 
संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१४ रोजीची अंतीम ज्येष्ठता सूची शासन परिपत्रक क्रमांक जेएलई-०४१७/ 
४५०/प्र.क्र.१०२/तुरुंग-१ दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०१८ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. कारागृह 
विभागात अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-२/उप अधिक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या पदावर नामनिर्देडानाने 
नियुक्त्या करण्याची तरतूद आहे. तथापि, 09.09.2098 ते ०१.०१.२०१६ या कालावधीमध्ये या पैकी 
कोणतेही पदे नामनिर्देशानाने भरण्यात आळेली नाही. तसेच पदोन्नतीने देखील ही पदे भरण्यात येतात. 
तथापि, सदर पदांपैकी कोणतीही पदे पदोन्नतीने भरण्यात आलेली नाही. त्यानुसार कारागृह 
विभागातील अधीक्षक जिल्हा कारागृह, वर्ग-२ / उप अधिक्षक, मध्यवर्ती कारागृह यांची दिनांक 
०१.०१.२०१५ व दिनांक ०१.०१.२०१६ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची सोबत जोडण्यात आलेल्या 
परिशिष्ट अ नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-०११५/प्र.क्र.१४/२०१५/तुरुंग-१ 


३. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना 
विनंती करण्यात येते की, अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२ / उप अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या 
संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१५ व दिनांक ०१.०१.२०१६ ची प्रस्तुत तात्पुरती ज्येष्ठता सूची त्यांनी 
त्यांच्या अधीपत्याखालील कारागृह विभागातील अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-२ / उप अधीक्षक 
मध्यवर्ती कारागृह या संवर्गातील सर्व अधीका-यांच्या (रजेवर / प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या 
अधिका-यांसह) तात्काळ निदर्शनास आणून त्यांचे आक्षेप/त्रुटी याबाबतची माहिती सदर परिपत्रक 
निर्गमित झाल्यापासून १० दिवसांच्या आत मागविण्यात यावी. अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-२ / उप 
अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह यांचेकडून आक्षेप / त्रूटी याबाबत प्राप्त झालेल्या निवेदनातील 
मुह््यांबाबतची माहिती कारागृह महानिरीक्षणाकडे असलेल्या अभिलेख्यानुसार तपासून आपल्या 
अभिप्रयासह सदर सेवाज्येष्ठताबाबतचा प्रस्ताव शासनास दिनांक १२ मे, २०१८ पर्यंत पाठवावा. विहीत 
कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास सेवाज्येष्ठता सूचीत नमूद Hoo तपशील बरोबर 
असल्याचे गृहीत धरून अंतीम ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 

8. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०४१११५०८११०९२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Saguna G Thengil 
Gi nment Of M 


Nn DN: c=IN, ० it laharashtra, 
ou=Hom: ent, 


nt, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


é 2.5.4.20=d46fe3bd37ed57f0bdb52fb3a029 
adc135025943cb93cc90de6ceb564ced5ea3 
गृ h e Nn g | | , cn=Saguna G Thengil 
Date: 2018.04.11 16:42:08 +05'30" 


(स. ग. ठेंगिल) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


पोलीस महासंचालक, कारागृह, महाराष्ट्र राज्य. 
अपर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१. 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) दक्षिण विभाग, मुंबई . 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे /पश्चिम विभाग,पुणे / पूर्व विभाग, नागपूर,/ 
मध्य विभाग,औरंगाबाद. 
) प्राचार्य, दौलतराव जाधव, तुरुंग अधिकारी, प्रशिक्षण शाळा, येरवडा, पुणे-६ 
) प्राचार्य, किशोर सुधारालय, नाशिक. 
७) सर्व अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह. 
) 
) 


सर्व अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-१, जिल्हा कारागृह वर्ग-२. 
संपर्क अधिकारी, स्वतंत्रपूर कॉलनी, आटपाडी, जि.सांगली. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-०११५/प्र.क्र.१४/२०१५/तुरुंग-१ 


१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
92) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ ( लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
93) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ ( लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१४ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

) 

) 


9g) Ud जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१७) वित्त विभाग कार्यासन व्यय-८/अर्थ-१०/आ. पु. क. 
१८)कार्यासन बीयुडी-१, गृह विभाग 

१९) कार्यासन, तुरुंग-१, गृह विभाग. 

२०)निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग. 


) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक,गृह विभाग क्रमांक : जेएलई०११५/प्र.क्र.९४/२०१५/तुरुंग-१ दिनांक १९.०४.२०१८ चे जोडपत्र 
परिशिष्ट-अ 


अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२/ उपअधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह यांची दिनांक ०१.०१.२०१५ व दिनांक ०१.०१.२०१६ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 
( वेतनश्रेणी- रु.९३००-३४८०० ग्रेड वेतन ५०००) 


अ.क्र. 


जेष्ठता 
क्रमांक 


शरद शिवाजी शेंळके 


प्रवर्ग 
(नियुक्‍तीनंतर 
प्रवर्ग बदलला 
असल्यास 
त्याचा दिनांक) 


जन्मदिनांक 


०२.०३.१९६४ 


प्रथम नियुक्तीचा 

ब या पदावरील 
नेमणूकीचा 
दिनांक 


१७.०२.१९९२ 
२५.०५.२०१० 


नियुक्तीचा मार्ग ( 
सरळसेवेने/मर्यादीत 


विभागीय परिक्षेव्दारे 


नियुक्‍त उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक व 
परिक्षेचे वर्षे) 


तु.अ.श्रेणी-२ / 
१७.०२.१९९२ 


जेष्ठता दिनांक 
/ जेष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 


२५.०५.२०१० 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


३१.०३.२०२२ 


शैक्षणिक 
अर्हता 


एमपीएससी 
अर्हताकारी 
परिक्षा उत्तीर्ण 
बाबत 


१४.०५.१९९७ 


अभिप्राय 


२६.०८.२०१४ 
पदोन्नती 


सुधीर निळकंठ किंगरे 


२१.०८.१९५८ 


२५.०४.१९८१ 
२५.०५.२०१० 


लिपीक / 
२५.०४.१९८१ 


२५.०५.२०१० 


२३१.०८.२०१६ 


परिक्षा उत्तीर्ण 
नाही 


२६.०८.२०१४ 
पदोन्नती 


सतिष वाय.कर्णीक 


१३.११.१९५६ 


२५.०४.१९८१ 
२५.०५.२०१० 


लिपीक / 
२५.०४.१९८१ 


२५.०५.२०१० 


30.88. RORY 


परिक्षा उत्तीर्ण 
नाही 


२६.०८.२०१४ 
पदोन्नती 


प्रदिप अण्णासाहेब पाथ्रीकर 


२७.०६.१९५८ 


१२.०२.१९८१ 
२५.०५.२०१० 


लिपीक / 
१२.०२.१९८१ 


२५.०५.२०१० 


३०.०६.२०१६ 


१३.०६.१९८८ 


सेवानिवृत्त 
३०.०६.२०१६ 


संजय रामचंद्र जाधव 


बापुराव रामराव मोरे 


१५.११.१९५७ 


१५.०९.१९६१ 


१६.१०.१९८७ 
२५.०५.२०१० 


१६.१०.१९८७ 
२५.०५.२०१० 


तु.अ.श्रे-२/ 
१६.१०.१९८७ 


तु.अ.श्रे-२/ 
१६.१०.१९८७ 


२५.०५.२०१० 


२५.०५.२०१० 


३०.११.२०१५ 


३०.०९.२०१९ 


बी.ए. 
एमएसडब्ल्यू 


परिक्षा उत्तीर्ण 
नाही 


परिक्षा उत्तीर्ण 
नाही 


२६.०८.२०१४ 
पदोन्नती 


२६.०८.२०१९४ 
पदोन्नती 


अनील सर्जेराव जगताप 


१५.१०.१९६० 


०५.१०.१९८७ 
२५.०५.२०१० 


तु.अ.श्रे-२/ 
०५.१०.१९८७ 


२५.०५.२०१० 


३१.१०.२०१८ 


बि.कॉम. 
एमएसडब्ल्यू 


परिक्षा उत्तीर्ण 
नाही 


२६.०८.२०१४ 
पदोन्नती 


शिवाजी विश्वनाथ आचमे 


०१.०७.१९५७ 


०५.१०.१९८७ 
२५.०५.२०१० 


तु.अ.श्रे-२/ 
०५.१०.१९८७ 


२५.०५.२०१० 


३०.०६.२०१५ 


बी.ए. 


'एमएसडब्ल्यू 


परिक्षा उत्तीर्ण 
नाही 


२६.०८.२०१४ 
पदोन्नती 


हर्षद भिकनराव अहिरराव 


१२.१२.१९७० 


०१.१२.१९९५ 
१५८.०३.२०१२ 


सरळसेवा 
१५.०३.२०१२ 


१५.०३.२०१२ 


३१.१२.२०२८ 


बीएससी,एम.ए 
.समाजशास्त्र 


१२.०९.२०१७ 


गिता हनमुत शिकारे (भोसले) 


१६.११.१९८२ 


११.०२.२००५ 
१५.०३.२०१२ 


सरळसेवा 
१५.०३.२०१२ 


१५.०३.२०१२ 


३०.११.२०४० 


एम.ए. बीएड 


१२.०९.२०१७ 


सरळसेवा 
नियुक्‍ती सन 
२०१२ 


अ.क्र. 


जेष्ठता 
क्रमांक 


प्रवर्ग 
(नियुक्‍तीनंतर 
प्रवर्ग बदलला 
असल्यास 
त्याचा दिनांक) 


जन्मदिनांक 


प्रथम नियुक्तीचा 

व या पदावरील 
नेमणूकीचा 
दिनांक 


२३०.०९.२००३ 


नियुक्तीचा मार्ग ( 
सरळसेवेने/मर्यादीत 


विभागीय परिक्षेव्दारे 


नियुक्‍त उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक व 
परिक्षेचे वर्षे) 


जेष्ठता दिनांक 
/ जेष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


शैक्षणिक 
अर्हता 


एम.ए. 


एमपीएससी 
अर्हताकारी 
परिक्षा उत्तीर्ण 
बाबत 


वैभव सुधाकर आगे ११.०१.१९७९ १५.०३.२०१२ | ३१.०१.२०३७ १२.०९.२०१७ 
१५.०३.२०१२ एमएसडब्ल्यू 
बीएससी,एम.ए. 
र ढोले 22. : परिक्षा उत्तीर्ण 
भाईदास नामदेब ढोले ०१.०६.१९६८ | 0२९९३१५ १५.०३.२०१२ | ३१.०५.२०२६ |समाजशास्त्र, क्षा उत्तोर्ण 
१५.०३.२०१२ पीएचडी नाही 
एचडा 
किती किशोर डहाळे/चिंतामणी २५.०५.१९७४ | १५.०३.२०१२ १५.०३.२०१२ | ३१.०५.२०३२ | एलएलएम |१२.०९.२०१७ 
सरळसेवा 
नागनाथ गंगाधर सावंत ०८.०६.१९८६ | १५.०३.२०१२ १५.०३.२०१२ | ३०.०६.२०४४ | एम.ए.बीएड |१२.०९.२०१७ | नियुक्ती सन 
२०१२ 
स्वाती खुशालराव जोगदंड १५.०६.१९७४ । १५.०३.२०१९२ १५.०३.२०१२ | ३०.०६.२०३२ एम.ए. ।१२.०९.२०१७ 
मधुकरराव एमफोल, 
अनुपकुमार मधुकरराव कुमरे १२.०७.१९७४ | १५.०३.२०१२ १५.०३.२०१२ | ३१.०७.२०३२ १२.०९.२०१७ 
एमएसडब्ल्यू 
सरळसेवा 
अरुणा अर्जूनराव मुगूटराव ०१.११.१९७१ २८.०५.२०१३ २८.०५.२०१३ २८.०५.२०१३ ।३१.१०.२०२९ एम.ए.एमएड | १२.०९.२०१७ 
.०५.२० 
राजकुमार केशवराव साळी ३०.०४.१९६४ वरत ल १७.०७.२०१३ | ३०.०४.२०२२ | एम.कॉम | १९.०५.२००० 
१६.१२.२०१३ १७.०२.१९९२ 
: .०२.१९८७ तु.अ.श्रे- बी.ए. 
संजय लक्ष्मण कुलकर्णी १३.०२.१९६२ | 0९-४४ tas १७.०७.२०१३ | २८.०२.२०२० भं १४.०६.१९९० 
१६.१२.२०१३ १७.०२.१९९२ एमएसडब्ल्यू 
F ८.०२. तु.अ.श्रे- 
सदानंतद नागनाथ गायकवाड वार 00) DHA 9.019, 2083 | ३०.०४.२०२१ | एम.ए. | १३.०६.१९९४ 
१७.०७.२०१३ 
‘ \9.OR, SS 
अंकुश सावळा सदाफुले ०१.०६.९९६६ | 0२३२ १७.०७.२०१३ | ३१.०५.२०२४ | बि.कॉम | ३०.०५.१९९६ 
१६.१२.२०१३ 
सुहास रामचंद्र पवार ११.१२.१९६८ कस १७.०७.२०१३ | ३१.१२.२०२६ रिकाम, १३.०४.२०१० 
>> १६.१२.२०१३ मिड “व एमए. क 
भं ७.०२. तु.अ.श्रे- चद 
२३ २३ ।नितीन भालचंद्र वायचळ ड्माव २६.०१.१९६९ क र TAAR १७.०७.२०१३ | ३१.०१.२०२७ | fa | २७.०४.१९९८ 
१७.०७.२०१३ १७.०२.१९९२ 
१७.०२.१९९२ तु.अ.श्रे-२ 
२४ | २४ कौस्तुभ हरी कुलेकर खुला २५.१०.१९६३ <i १७.०७.२०१३ | ३१.१०.२०२१ बी.ए. २३.०६.९९९४ 
s 2 a १६.१२.२०१३ | १७.०२.१९९२ ‘ ae 
२५ २५ ।|दिलीपसिंग तेजसिंग डाबेराव । अ.जमाती २०.०६.१९६८ ab TAF १७.०७.२०१३ | ३०.०६.२०२८ | fa | १९.०५.२००० 
१७.०७.२०१३ १७.०२.१९९२ 


प्रवर्ग कोत नियुक्तीचा मार्ग ( स्ती 
डा प्रथम नियुक्‍तीचा दिनांक एमपीएस 
नाव ( a सरळसेवेने/मर्यादीत | जेष्ठता दिनांक रि तावात i 
जेष्ठता र जन्मदिनांक वया पदावरील | विभागीय परिक्षेव्दारे सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हताकारी 
अ.क्र. : (सर्व श्री / । प्रवर्ग बदलला जन्मदिनांक नियुक्‍त उमेदवारांचा / जेष्ठतेचा दिनांक अभिप्राय 
क्रमांक श्रीमती) नेमणूकीचा नियुक्‍त उमेदवारांचा मानीव दिनांक दिनांक अर्हता  । परिक्षा उत्तीर्ण 
म असल्यास दिनांक गुणवत्ता क्रमांक व॒ | मानीव दिनांक = 
त्याचा दिनांक) परिक्षेचे वर्षे) 
मच्छिंद्र कांबळे २९.०५.१९८१ तु.अ.श्रे-२ परिक्षा उत्तीर्ण | सेवानिवृत्त 
२६ | २६ ।मच्छिद्र नारायण कांबळे अ.जाती ०१.०६.१९५६ 2 १७.०७.२०१३ | ३१.०५.२०१४ | एचएचसी 
हि १७.०७.२०१३ २९.०५.१९८१ र नाही ३१.०५.२०१४ 
.१०.१९८७ तु.अ.श्रे- बी.ए. परिक्षा उत्तीर्ण । सेवानिवृत्त 
२७ | २७ गणेश खुशालराव महाले zara ०९.०७.१९५९ | THAR १७.०७.२०१३ | ३१.०७.२०१७ ‘i ay ततोर्ण | सेवानिवृत्त 
१७.०७.२०१३ ०५.१०.१९८७ 'एमएसडब्ल्यू ।नाही ३१.०५.२०१७ 
.१०.१९८ तु.अ.श्रे- fama, ।परिक्षा उत्तीर्ण 
२८ | २८ ज्ञानेश्वर नारायण जाधव इ्माव dents. | THAR १७.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१८ र ही तती 
१७.०७.२०१३ ०५.१०.१९८७ एमएसडब्ल्यू ।नाहा 
औताडे ०९,०७.१९७५ रक्षक परिक्षा उत्तीर्ण सेवानिवृत्त 
२९ २९ ।भाऊसाहेब भास्कर औताडे (खुला १७.०२.१९५७ १७.०७.२०१३ | २९.०२.२०१५ बी.ए. जाहो 
3 १७.०७.२०१३ ०९.०७.१९७५ र नाह| २९.०२.२०१५ 
ae . १७.०२.१९९२ तु.अ.श्रे-२ _ परिक्षा उत्तीर्ण 
३ ३० ।चंद्रमणी अर्जून इंदुरकर अ.जाती ०१.०७.१९६५ १७.०७.२०१३ | ३०.०६.२०२३ | बि.कॉम 
nies जूंन इंद १६.१२.२०१३ | १७.०२.९९९२ नाही 
मंजूर पदे - ४० भरलेली पदे - १९ रिक्‍त पदे -२१ 


